नाशिक जिल्हयातील कळवण-सुरगाणा मतदार 
संघातील कळवण तालुक्‍यातील आदिवासी 
भागातील विविध विद्युत विषयक कामांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२३ /अनौ.क्र.११/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी , २०२४ 


संदर्भ : अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाळक, महावितरण कंपनी मर्या. यांचे पत्र 
क्र.मु.अ.(वितरण)/२१८७०, दि.१९.०७.२०२३ 

प्रस्तावना: 

नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा मतदार संघातील आदिवासी भागातील ३३ के.व्ही वीज 
वाहिनीचे जाळे अंदाजे २५ ते ३० वर्षे जूने असून त्याची क्षमता सध्या या जाळ्यावर असलेला भार पेलण्यास 
अपुरी आहे. या जुन्या व जीर्ण झालेल्या वीज वितरण प्रणालीमुळे तेथील ग्राहकांना अखंडीत व दर्जेदार 
वीजपुरवठा देण्यास अडथळा येत आहे. तसेच या भागात विद्युत अपघातांची शक्यता वाढली आहे. 
याकरिता वीज वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे व नूतनीकरण करणे आव्यक आहे. तसेच लिंक 
लाईनच्या कामामुळे वितरण प्रणाली अतिभारीत होण्याचे प्रमाण कमी होऊन भार व्यवस्थापन करणे शक्‍य 
होईल. यामुळे या भागातील ग्राहकांना अखंडीत व दर्जेदार वीज पुरवठा देणे शक्य होईल. तसेच वीज 
वितरण हानी कमी होईल व विद्युत अपघातांना आळा बसेल. 


२. विद्युत कामांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे साहित्य सामुग्रीच्या दरामध्ये 
झालेली वाढ, वाहतुकीचे दर तसेच मोळ मजुरीमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेवून महावितरण कंपनीने सन 
2022-23 ची दरसूची (Cost Data) निश्चित केली आहे. साहित्याच्या या प्रचलित दरसूचीनुसार व 
शासनाच्या नियमानुसार नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा मतदारसंघातील कळवण तालुक्‍यातील 
विविध विद्युत विषयक कामांकरिता रु.८२४.६८ लाख इतक्या निधीचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी 
करुन महावितरण कंपनीने सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे व रु.८२४.६८ 
लाख निधी आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ करीता उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
१. POY मतदार संघातील कळवण तालुक्‍यातील विविध विद्युत विषयक कामे 


करण्याकरीता रू. ८२४.६८ळाख इतक्या खर्चाच्या HA प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर कामे खालील प्रमाणे आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३ /अनौ.क्र.११/ऊर्जा-५ 


अ.क्र ATA नाव अंदाजपत्रकाची 
रक्‍कम (लक्ष) 


षी ३३ के.व्ही अभोणा फिडरचा अतिभार कमी करण्यासाठी १३२ के.व्ही. ४७७.२४ 
कळवण ते ३३/११ के.व्ही. अभोणा उपकेंद्र दरम्यान नवीन ३३ के. व्ही. 
लिंक लाइन टाकणे, ता. कळवण, जि.नाशिक 


२ | ३२३ के. व्ही अभोणा फोडरचे अपग्रेडेशान (नुतनीकरण) करणे, किमी-५ ४८.३० 
कळवण ते मानूर, पाळे, अभोणा दरम्यान, ता. कळवण, जि.नाशिक 


३ | 33 &. व्ही. चणकापूर फोडरचे अपग्रेडेडान (नुतनीकरण) करणे, किमी-४ ४३.०५ 
अभोणा ते भगुडी, दत्तनगर, चणकापूर दरम्यान, ता. कळवण, जि. 
नाशिक 


४ ।३३के. व्ही. नांदुरी फौडर अपग्रेडेशन मधील गंजलेलेपोल व क्रॉसआर्म्स ११.४५ 
बदलणे, ता. कळवण, जि.नाशिक 


५. | अभोणा येथे ३३ के. व्ही अभोणा फिडर ओव्हरहेडचे भूमिगत UG ४९.७१ 
वाहिनीमध्ये रुपांतर करणे, किमी ०.५, ता. कळवण, जि. नाशिक 


६ | कळवण येथे ३३ के. व्ही अभोणा फिडर ओव्हरहेडचे भूमिगत UG १९४.९३ 
वाहिनीमध्ये रुपांतर करणे, किमी २, ता. कळवण, जि. नाशिक 


एकूण ८२४.६८ 


२. या योजनेसाठी होणारा खर्च मंजूर व अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीनूसार पुढील लेखाशिर्षातून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक टी -५ 

२८०१, वीज 

८०, सर्वसाधारण, ७९६, जनजाती क्षेत्र योजना 

(०२) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१) (03) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण (२८०१ ५०८९) 

कंपनी मर्यादित यांना अनुदान 

(राज्यस्तरीय योजना) (कार्यक्रम) 

३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान 
३. सदर योजना राबविताना ऊर्जा विभागांतर्गत संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाने आदिवासी विकास 
विभागाचे संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेशी समन्वय साधावा. 
तसेच प्रकल्पाची अंमलबजावणी झासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पार पाडण्याची कार्यवाही महावितरण 
कंपनीने करावी. 
४. हाझासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनुक्रमे त्यांचा संदर्भ 
क्र.अनौ.सं.क्र.३४३/का-६,दि.२२.११.२०२३ आणि अ.मु.सचिव(वि.सु.) अनौ.सं.क्र.४३२३, दि.०४.०१.२०२४ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३ /अनौ.क्र.११/ऊर्जा-५ 


पु. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०१२५१५२८१७४२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
N A RAYA N ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc35aa8ffadeSbb6105200693c60a32b755f7e67f72965b8dd 
57adaa570981f1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S H R | K R | S H N A KA RA D serialNumber=AE7FAEABAF4571C2748E4DD5FFD2CD108DE0E1308 
59970F4D7DOEE40046B3E9E, cn=NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 
Date: 2024.01.25 15:30:38 +05'30' 
(ना.श्री.कराड) 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे प्रधान सचिव 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव 

५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई-३२. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.अ.मु.स/प्र.स/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा 
(पूर्व), मुंबई-५१. 

१२.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर. 

१३.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१४.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१५.कोषागार अधिकारी, जिल्हा अहमदनगर. 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८. उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९.अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०.कक्ष अधिकारी (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळवण, कळवण, जि.नाशिक 

२२.कार्यासन अधिकारी (का-३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३.निवड नस्ती (ऊर्जा-५, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४.ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


